पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9३/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२३. 


Tel: १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांचे पत्र 
क्र. जिनिसपु/नि-१०/नासविनिस/२०२२-२३/२६९१, दि.१७.१०.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व (क) आणि पोटकलम ३(३) चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देडानाच्या 
०२ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ०४ नामनिर्देशित सदस्य तसेच सामान्यपणे जिल्हा 
नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या १४ 
व्यक्तींची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांनी उपरोक्त seer सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य 
यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द 
होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०११७१६२११९६५१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV oMURI ४४» 


HARISHCHANDRA DHURI ण Oc covemaens Gr 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9३/का-१४८१-अ 


३. मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

९. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे 

qo. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 
११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४. निवड नस्ती, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9७३/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9३/का-१४८१-अ, दिनांक: १७ जानेवारी, 2023 
सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (ब) अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 


गि श्री. भिमराव धोंडिबा तापकीर, | रा.धनकवडी, ता.हवेली, जि.पुणे 
विधानसभा सदस्य 


2 | श्री. राहुल सुभाष कुल, रा.राहु, ता.दौंड, जि. पुणे 
विधानसभा सदस्य 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (क) अनुसार) 


ष्य श्री.शैवाजीराव आढळराव पाटील | रा.लांडेवाडी, पो.घोडेगाव,ता.आंबेगांव,जि.पुणे 


२ । श्री.हर्षवर्धनजी शाहाजी पाटील मु.बावडा, ता.इंदापूर, जि.पुणे 


३ | at. गणेश मधुकर बिडकर रा.नाना पेठ, पुणे 


Ra श्री.विजय सोपान शिवतरे मु.सोपाननगर, सासवड, ता.पुरंदर, जि.पुणे 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


Pe श्री.मगवान नारायण पोखरकर  ।मु.वराळे, ता.खेड, जि.पुणे 


२ श्री. संजय(बाळा) विश्वनाथराव मु.तळेगाव दाभाडे, ता.मावळ, जि.पुणे 
भेगडे 


3. श्री.वासुदेवनाना शंकरराव काळे | रा.शिवकुंज संस्कारनगरी, दौंड, जि.पुणे 


Le] श्रीमती आझ्ाताई दत्तात्रय ga ।रा.पारंडे, ता.जुन्नर, जि.पुणे 


५ श्री.राहुल बाबुराव पाचर्णे रा.बाबुरावनगर, ता.शिरूर, जि.पुणे 
६ ।श्री.जिवन पांडुरंग कोडे रा.केळवडे, ता.भोर, जि.पुणे 
cl श्री.पांडुरंग मारूती कचरे रा.काटेवाडी, ता.बारामती, जि.पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9३/का-१४८१-अ 


८ | att. विजय विष्णु फुगे रा.भोसरी, ता.हवेली, जि.पुणे 

९ ।श्री.काळुराम आनंदा नढे रा.काळेवाडी, ता.हवेली, जि. पुणे 
| श्री. प्रविण उत्तमराव काळभोर रा.कदमवाकवस्ती, मा.हवेली, जि.पुणे 
= श्री. योगेश टिळेकर रा. लक्षीनिवास, कोंढवा बु., जि.पुणे 

१२ | Alaa गणपत हुलावळे रा.कार्ला, ता.मावळ, जि. पुणे 

१३ | aL. अलंकार बाळासाहेब कांचन  ।मु.पो.ऊरुळीकांचन, ता.हवेली, जि. पुणे 
iz श्री.अमोल बाळासाहेब पांगरे मु.पो.वेळू,ता.भोर, जि. पुणे. 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA 
DHURI 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
DHURI 


DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, 
C =IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING 
DEPARTMENT 

Date: 2023.01.17 16:28:32 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


